वाहन/रस्ते अपघातातील जखमींना मदत 
करणाऱ्या व्यक्‍ती/संस्था/समुह यांना बक्षिस 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कपासू ०८१३/प्र.क्र. ४६२/पोल-८ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई- ४०० ००५ 
तारीख: २५ फेब्रुवारी, २०१४. 


प्रस्तावना 

राज्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाहन अपघात होतात. त्यामध्ये साधारणपणे दरवर्षी तेरा हजार 
लोकांचा मृत्यू होतो व सरासरी ४५ हजार लोक जखमी होतात. अपघातातील जखमींना वैद्यकीय व इतर मदत 
तातडीने न मिळाल्यामुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागतात व त्यांची कुटुंबे उध्वस्त होतात. त्यामुळे अपघातातील 
जखमींना मदत करणाऱ्या तसेच जखमींना तातडीने वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात घेवून जाणाऱ्या 
नागरीक, संस्थांना बक्षिस देऊन गौरव करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

वाहन/रस्ते अपघातातील जखमींना मदत करणाऱ्या, जखमींचे प्राण वाचविण्याकरीता, त्यांना तातडीने 
वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात घेवून जाणाऱ्या, व्यक्‍ती/संस्था/समुह यांना मा. मंत्री (गृह) यांच्याकडील 
रेसकोर्स निधीतून खालीलप्रमाणे बक्षिस देण्यास शासन या आदेशाद्वारे मंजुरी देत आहे. 


प्रथम बक्षिस रुपये १,५०,०००/- (रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) 
दुसरे बक्षिस रुपये १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) 
तिसरे बक्षिस रुपये ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 


२. पोलीस अधीक्षक, महामार्ग पोलीस, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच शहर पोळीस आयुक्तालयातील 
वाहतूक शाखेचे प्रमुख हे अपघातग्रस्तांना संबंधित व्यक्‍ती/संस्था/समुह यांनी केलेल्या मदतीसंदर्भात त्यांना 
बक्षिस देण्याबाबतचा प्रस्ताव अपघात घडल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करतील. 
त्यानंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. शासन स्तरावर जानेवारी ते डिसेंबर या 
कालावधीत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर त्या पुढील वर्षीच्या मार्च अखेरपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल. 

३. शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांमधून व्यक्‍ती/संस्था/समुह यांची बक्षिसाकरीता निवड करुन, 
शिफारस करण्याकरीता खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.:- 


अपर मुख्य सचिव (गृह) अध्यक्ष 
प्रधान सचिव/सचिव (विशेष), गृह विभाग सदस्य 
अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), म. रा., मुंबई सदस्य 
सह सचिव/उप सचिव (विशा-९) सदस्य 


सह सचिव/उप सचिव (पोल-८) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः HAY ०८१३/प्र.क्र. ४६२/पोल-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२२५१२२१३९१२२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र्‌. 


Digitally signed by 


S h ah aj ah AN. Shahajanan Shakur Mulani 


DN: CN = Shahajahan Shakur 


Of Maharashtra, OU = Home 


S h a k (1 ६0 या ment 
M U lani उबळ: 204.0225 14:10:48 
(शहाजहान मुलाणी) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. सर्व पोलीस आयुक्त (मुंबई रेल्वे वगळून) 


सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 


१०.पोळीस अधीक्षक (महामार्ग पोलीस), ठाणे/ पुणे/ नागपूर 
११.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), मुंबई. 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४.निवडनस्ती (पोल-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


